महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक: नासेमं-१२२४/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ जुले, २०२४ 
आदेश 


श्रीमती क्रांती भिमराव पाटील, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची राजभवन, 
मुंबई येथील आस्थापनेवरील “अवर सचिव (शिक्षण)” या पदावर प्रथमत: दोन वर्षाच्या 


कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


अ) श्रीमती पाटील, अवर सचिव ह्या ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील 
त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला त्या 


आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


ब) जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शहासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर rates आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र, याप्रमाणे परत 


पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस 
दिली पाहिजे; आणि 


ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 


विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधील नियम yo 
(परिशिष्ट दोन) मधीळ तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने (कार्यासने राजभ व 


आस्था-१) श्रीमती पाटील यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवाव्यात. 


३. श्रीमती क्रांती भिमराव पाटील, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सामान्य प्रशासन 


विभागामार्फत (आस्था-१) हाताळण्यात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः नासेमं-१२२४/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७०११७०६०७१८०७ हा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 

Pp R A S H A N गण DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8808a7686c8d5 1 06a fe553bcee5455c94da9b2df2 

S H R | D H A R 6765€2297b06d021a026aa, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=CA04078FBO6F008 1 DFBD03E54745E990386 
674B41FOFCFE82C7 12FD283E6D114, cn=PRASHANT 

S H E LA R SHRIDHAR SHELAR 
Date: 2024.07.01 17:18:12 +05'30' 

(प्र. श्री. होलार ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. राज्यपालांचे अवर सचिव (प्रशासन), राज्यपालांचे सचिवालय, राजभवन, मुंबई 

४. सह सचिव/उप सचिव (आस्था-१/राजभ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. श्रीमती क्रांती भिमराव पाटील, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई (प्रशासकीय विभागामार्फत) 

६. प्रशा-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


